सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-०१९/(प्र.क्र.२१/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५,मार्च २०१९ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन “या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.६,०००-/- (अक्षरी रुपये सहा 
हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित 
करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४२३११२७५७१२०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA BABAN | 2s ance 


MAHARASHTRA, OU = CO OPERATION 


JADHAV 100 eta 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

८. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. सह/उप सचिव(टेक्स-२/११स/२२स)/सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. कार्यासन अधिकारी (११स/२२स/टेक्स-२) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


: 
E 
a 
it 
ff 
अ 


(212128 phe) 


|: 
' 
| 
: 
| 


' 

3 

रि 

- 

3 

E 

| 
छट 


1-2 (७॥०॥७५५%]२॥१) 1121101908 11११०) (7) ( PB) 12४१९२ b 102५०७३०१५) 28 १४१५४ [पायत 
३८००३९९] ३॥॥९)६२ 1१२) (bhi) Philips 1129121282 bbye 112219 112 ४७-०७१०८ ER 
४७२७ ७ ४४०८६०१११९ >०७/(७४०८/)>५४५५)/७०८-७]००॥/९>1 ४९ blew lob} 1:06 
3- ६०1०१९९) 


